महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीकडून २०१९ - २० 
या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येणा-या विविध 
योजनांच्या (कार्यक्रमांतर्गत) खर्चासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१९/प्र.क्र.५/उसाअ/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २६/११/२०१९ 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : इयुए-१०७५/एलजेजे, दि.१६.४.१९७५ 

२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : उसाअ-२०१६/प्र.क्र.६(सुधा-१)/का-४, 
दि.५.१०.२०१६ 

३) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्रमांक : अविवि-२०१९/प्र.क्र.१४/का-७ दि.९.४.२०१९ 

8) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्रमांक : अविवि-२०१९/प्र.क्र.१४/का-७ दि.२३.७.२०१९ 

५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : उसाअ-२०१९/प्र.क्र.६४/उसाअ/का-५, 
दि.११.६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संर्वधन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना CS व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये उदू साहित्य 
अकादमीमार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचे पुनर्विलोकन करण्यात आलेले असून सदर योजनांची पुर्ण क्षमतेने 
अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीकरिता 
रु.१,२०,००,०००/- (रूपये एक कोटी वीस लाख फक्त) इतकी कार्यक्रमांतर्गत तरतूद मंजूर करण्यात आलेली 
आहे. या विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ दि.२३.७.२०१९ च्या परिपत्रकानुसार मंजूर एप्रिल ते डिसेंबर,२०१९ या ९ 
महिन्याकरिता मंजूर तरतूदीपैकी रु.७२,००,०००/-(अक्षरी रूपये बाहत्तर लाख फक्त) इतका निधी उपलब्ध आहे. 
त्यापैकी उर्दू अकादमीमार्फत मंजूर तरतूदीनुसार एप्रिल ते जुले,२०१९ या ४ महिन्याच्या कालावधीसाठी रु. 
४०,००,०००/-(अक्षरी रूपये चाळीस लाख फक्त) निधी मंजूर करण्यात आला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.५ 
दि.११.७.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेली आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.४ च्या दि.२३.७.२०१९ 
अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रुपये ७२.०० लाखापैकी उर्वरित रक्‍कम रुपये ३२,००,०००/- (रूपये बत्तीस लाख 
फक्‍त) इतका निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दि.५.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये पुनर्विलोकन करण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या खर्चासाठी 
महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीकडून सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पित 
रु.१,२०,००,०००/- (रूपये एक कोटी वीस लाख फक्त) इतक्या तरतूदीतून वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ च्या 
परिपत्रकानुसार माहे एप्रिल ते डिसेंबर,२०१९ या ९ महिन्याच्या कालावधीकरिता मंजूर रक्‍कम रु.७२,००,०००/- 
(रुपये बाहत्तर लाख फक्‍त) पैकी उर्वरित रक्‍कम रुपये ३२,००,०००/- (रूपये बत्तीस लाख फक्त) रक्कमेच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०१९/प्र.क्र.५/उसाअ/का-५ 


इतक्या मर्यादेत खर्च करण्यास महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीस खालील तक्त्यात नमूद योजना व 
उद्दिष्टांसाठी खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. योजना व उद्दीष्टये दि.५.१०.२०१६ च्या शासन सन २०१९-२० या वर्षा 
क्र निर्णयान्वये पुर्नविलोकीत करिता करावयाच्या 
केल्यानुसार मंजूर करण्यात | कार्यक्रमानुसार प्रस्तावित 
आलेली रक्कम रुपये रक्‍कम रुपये 
7 उदू ग्रंथालयांना नियतकालिके व | रु.१०,००,०००/- रु.१०,००,०००/- 
पुस्तके पुरविणे 
२ | प्रजासत्ताक दिनांकानिमित्त्‌ गेट वे | रु.१५,००,०००/- रु.१५,००,०००/- 
ऑफ इंडिया येथे राष्ट्रीय उर्दू कवी 
संम्मेलन 
३ | उदू हस्त लिखितांचे WHR तसेच | रु.३,००,०००/- रु.३,००,०००/- 
उर्टू-मराठी अनुवादकांना आर्थिक | (२ वर्षाकरिता) 
सहायक अनुदान मंजूर करणे. 
४ | मुसन्निफ से मुलाकात कार्यक्रम | रु.२,००,०००/- रु.२,००,०००/- 
आयोजनामार्फत 
५ । उदू पत्रकारांसाठी कार्यशाळेचे | रु.२,००,०००/- रु.२,००,०००/- 
आयोजन करणे. 
एकूण रु.३२,००,०००/- रु.३२,००,०००/- 
अक्षरी एकूण रुपये बत्तीस लाख फक्त 


२. सदरहू रक्‍कम “मागणी क्र. झेडई-१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० 
इतर कार्यक्रम, ०१-अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१) (२३) महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या विविध 
योजनांसाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५बी०९४) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९११२७१७१९५५६८१४ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suhas Madhukar 
Kshirsagar 
Date: 2019.11.27 17:23:27 +05'30' 


(सु. म. क्षीरसागर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०१९/प्र.क्र.५/उसाअ/का-५ 


२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-७/(का-५)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 

७. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


